महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने 
अंबरनाथ व टि.टि.सी. औद्योगिक क्षेत्रामधील 
विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंडाच्या 
निर्णयांना दिलेली स्थगिती उठविण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. आयडीसी-२०२२/प्र.क्र.४०५/उद्योग-१४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 9) शासनाचा समक्रमांकाचा दि. ०८/०८/२०२२ रोजीचा शासन निर्णय. 
२) म.औ.वि. महामंडळाचे पत्र क्र. मऔविम/म.व्य. (भूमी)/सी ७८१८१, 
दि. १८/०८/२०२२. 
3) म.औ.वि. महामंडळाचे पत्र क्र. मऔविम/ मुकाअ/सी ९४२२९/२०२२, 
दि. ०२/०९/२०२२ 
४ शासनाचा समक्रमांकाचा दि. १९/१०/२०२२ रोजीचा शासन आदेशा. 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिनांक ०१ जून २०२२ नंतर विविध स्तरावर 


वाटप केलेल्या भूखंड वाटपाच्या निर्णयांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये स्थगिती देण्यात 
आली होती. तथापि, राज्यात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, राज्यातील स्पर्धात्मक 
वातावरणात औद्योगिक विकासाची गती कायम राखण्यासाठी तसेच उद्योग धंद्यांना चालना 
देण्यासाठी दिनांक ०८/०८/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये भूखंड वाटपाच्या निर्णयांना 
देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याबाबतचा प्रस्ताव म.औ.वि. महामंडळाने संदर्भ क्र. २ व ३ अन्वये 
शासनास सादर केला होता. त्याअनुषंगाने अंबरनाथ व टि.टि.सी. औद्योगिक क्षेत्रामधील भूखंड 
वाटप वगळता उर्वरित औद्योगिक क्षेत्राच्या भूखंड वाटपास दिलेली स्थगिती उठविण्यास संदर्भ 
क्र. ४ येथील शासन आदेझान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर अंबरनाथ व 
टि.टि.सी. औद्योगिक क्षेत्रामधील भूखंड वाटपांच्या निर्णयांना देण्यात आलेली स्थगिती 


उठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा : 
अंबरनाथ व टि.टि.सी. औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड वाटपास देण्यात आलेली स्थगिती 


उठविण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः आयडीसी-२०२२/प्र.क्र.४०५/उद्योग-१४ 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या फफाफणणाचीवा9५॥11.2001) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संकेतांक २०२२१०३११५२४०१३९१० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN ASHOK JADHAV 

Kl R A N A H K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a069b 163d49daa17d1 16cff9328cf79c1 86f2c5007a7335F 
a7d1dae024c52fcb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JADHAV ae 
(किरण जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
५. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
७. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
८. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कोकण) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
९. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (१),(२),(३) व (४), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
१०.महाव्यवस्थापक (भूमी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
११.सर्व प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. 
१२.निवडनस्ती (उद्योग १४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


